परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या 
सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास 
त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह 
अनुदान व लाभाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००५/प्र.क्र.१२६/सेवा- ४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनिया १००७/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दिनांक ७ जुलै, २००७ 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक १८ ऑगस्ट, २००९ 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००९/प्र.क्र.१/सेवा-४, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१० 
५) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः अंनियो १००६/(२३/६)/माशि २, 

दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१० 
६) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः एसएसएन २०१२/(१५४/१२) /माशि २, 

दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१३ 
७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४ 
८) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो ३४१६/प्र.क्र.८६/१६/टीएनटी-६, 

दिनांक २० डिसेंबर, २०१७ 
९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा ४, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना : 

दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणा-या कर्मचा-यांसाठी नवीन 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये अंमलात 
आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक 
/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती संदर्भाधीन 
क्र.५ येथील झासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन 
निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेकडील शिक्षण विभागात शिक्षकांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. 
सदर योजना केंद्राच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील 

शासन निर्णय अन्वये समाविष्ट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी 
अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (OCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करुन योजनेबाबतच्या (स्तर१) अंमलबजावणीची कार्यपद्धती 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


करण्याचे काम अंतिम टप्पात आहे. त्यामुळे लवकरच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना कार्यान्वित होणार 
आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या 
सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व 
लाभाबाबत संदर्भाधीन क्र.९ अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर तरतूद 
राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक /उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच जिल्हा 
परिषदेकडील शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

दिनांक 09.99.2004 रोजी व त्यानंतर सेवेत नियुक्‍त झालेला राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 
शिक्षकांना व मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित पदावरील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 
व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे असा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असतांना 
मृत्यु पावल्यास, त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या 
कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रु.१० लक्ष अधिक कर्मचाऱ्याच्या खाती जमा असलेली संचित 
रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
> दिनांक 09.99.2004 रोजी व त्यानंतर सेवेत नियुक्‍त झालेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 
जर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य होण्यास पात्र 
असेल, परंतु त्याचे खाते उघडण्याची जबाबदारी ज्या कार्यालयाची आहे, त्या कार्यालयांनी ती पार 
पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्याचा दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्याचे खाते 
उघडले गेले नसेल अशा कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या 
कायदेशीर वारसास देखील रु.१० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा प्रकरणांना 
मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्‍यक असेल. 
३. या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणारे सानुग्रह अनुदान मंजूरीचे अधिकार अप्पर मुख्य सचिव 
/प्रधान सचिव / सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना राहतील. त्यांना हे 
अधिकार त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यास प्रत्यार्पित करता येणार नाहीत. 
४. सदर योजनेची कार्यपध्दती सोबत जोडलेल्या “जोडपत्र” व परिशिष्ट क्रमांक १ ते २ प्रमाणे 
अंमलात आणावी. 
५. या प्रयोजनार्थ येणारा खर्च पुढील लेखाशीर्षाखाली नमुद केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 

मागणी क्र.जी-६ 

२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ 

०१ नागरी 

903, अनुकंपा भत्ते 

(००)(०७)-परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान जिल्हा परिषद 

व अनुदानित शाळा 
(२०७१०७४९) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२११६००४२५३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


d by Charushila Devendra Chaudhari 
॥ Maharashtra, 050 


Charushila Devendra pee pore bere pve 032 
Chaudhari stat i Soon 
(चारुशीला चौधरी) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

५) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

६) उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा 


मजला, मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई, 
९) उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक 
/अमरावती 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 
१५) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१६) शिक्षण संचालक, (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७ सर्व विभागीय उपसंचालक, 
१८) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण), 
१९) संचाळक महानगरपालिका WIR, Aas, 
20) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, 
२१) शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 
२२) शिक्षणाधिकारी (सर्वी 
२३) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण), 
२४) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 
24) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
२६) निवडनस्ती, कार्यासन टिएनटि-६. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


(शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.अंनियो-२०११/प्र.क्र.१४४/टीएनटी६, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 
मध्ये निर्दिष्ट केलेले जोडपत्र) 
जोडपत्र 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० 
वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असतांना मृत्यु पावल्यास, त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्‍तीस / नामनिर्देशन केले 
नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रु.१० लक्ष मंजूर करण्यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही 
१) कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्‍तीने / कायदेशीर वारसाने करावयाची कार्यवाही:- परिभाषित अंडादान 


निवृत्तीवेतन योजना /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा १० वर्ष सेवा होण्यापूर्वी सेवेत 
असताना मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचा-याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्‍तीने किंवा जर त्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशन 
केले नसेल, कायदेशीर वारसाने कर्मचाऱ्याच्या मूळ मृत्यू प्रमाणपत्रासह सानुग्रह अनुदान रुपये १० लक्ष 
मिळण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे यासोबत विहित नमुन्यात (परिशिष्ट -१)मध्ये अर्ज 
सादर करावा. 

2) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने (900) करावयाची कार्यवाही :- खाजगी अनुदानित 
(प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह 
निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि जिल्हा परिषदेतील (प्राथमिक/माध्यमिक ) शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांसाठी शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) हे आहरण व संनियंत्रण अधिकारी (DDO) म्हणून काम 
पहातील. 

अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिको/ 
शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) (DDO) यांनी मृत कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसाचा मूळ अर्ज 
परिशिष्ट १, मूळ मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत, सेवा पुस्तकाचे प्रथम पान, तसेच प्रथम नियुक्तीची नोंद असलेल्या 
पानाची साक्षांकित प्रत, शालार्थ आयडी, डिसीपीएस सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र, डिसीपीएस क्रमांक / प्रान 
क्रमांक, शासन सेवेतील नियुक्तीचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश यासह या परिशिष्ट २ मध्ये विभागीय उपसंचालक 
व शिक्षण संचालक, (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत प्रशासकीय 
विभागाकडे शिफारशीसह सादर करावा. 

3) शिक्षण संचालक, (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावयाची 
कार्यवाही :- आहरण व संवितरण अधिकारी (ODO) व विभागीय उपसंचालक यांचेकडून परिशिष्ट-२ मध्ये 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्या सोबतचे दस्ताऐवज/ प्रमाणपत्रे इ. च्या आधारे खात्री करुन प्रस्तावाबाबत आपले 
अभिप्राय नोंदवून प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावा. 

४) प्रशासकीय विभागाने करावयाची कार्यवाही :- संचालक, (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे प्रशासकीय विभागाने सानुग्रह अनुदान मंजूरी आदेश निर्गमित करावा. 
आदेशाची एक प्रत संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, दुसरी प्रत कार्यालय प्रमुख / आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि तिसरी प्रत (स्वाक्षरीत) कर्मचाऱ्याच्या वारसास पाठविण्यात यावी. चौथी प्रत (कार्यालयीन प्रत) 
प्रशासकीय विभाग कार्यालयीन अभिलेख्यात जतन करावी. जिल्हा परिषदेतील शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रामविकास विभागाची सहमती घेण्यात येईल. 

4) आहरण व संवितरण अधिकारी मंजूरी आदेशाच्या आधारे कोषागारास देयक सादर करतील. 
सदर देयक नमुना महाराष्ट्र कोषागार नियम ४५-ए मध्ये सादर करण्यात यावा. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात येणारी सानुग्रह अनुदानाची रक्‍कम “मागणी 
क्र.जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, (००)(०७)- 
परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळा 
(२०७१०७४९)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 


KKKKKK KKK KK KKK KKK KK KEKKEKKKAK 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


परिशिष्ट-१ 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशित 
व्यक्‍तीने / वारसाने सानुग्रह अनुदान मागणीबाबत करावयाचा अर्ज 


कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्‍ती / वारसाचे नाव व पूर्ण पत्ता :- 


प्रति, 
आहरण व संवितरण अधिकारी, 
कार्यालयाचे नाव व पत्ता 
विषय:- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळणेबाबत. 
महोदय, 


रोजी त्यांचे निधन झाले आहे. सेवेत असतांना ते / त्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना या योजनेचे सभासद होते/ होत्या. 
त्यांनी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत रक्‍कम 


मिळण्यासाठी मला नामनिर्देशित केले आहे / नाही. (नसल्यास ____________ मी त्यांचा कायदेशीर 
वारस ठरत आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त या योजनेअंतर्गत देय केलेले सानुग्रह अनुदान मिळावे, ही विनंती. यासोबत 
मी कै. श्री/ श्रीमती ---_____________ यांच्या मृत्यूच्या दाखल्याची मूळ प्रत जोडत आहे. त्यांचेशी माझे नाते 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. नांव मयत कर्मचाऱ्याशी नाते 
२) कर्मचाऱ्याचा आवश्‍यक तपजीील खालीलप्रमाणे आहे - 
कर्मचाऱ्यांचे नांव शालार्थ आयडी pant क सेवेत रुजू झाल्याची तारीख 
/PRAN क्रमांक 
आपला/ आपली विश्वासू, 


सोबत :- १) मृत्यूचा दाखला (मूळ प्रत) 

२) वारस प्रमाणपत्र ( ) 
स्थळ :- 
दिनांक :- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


परिशिष्ट-२ 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने 
अंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / वारसास सानुग्रह अुनदान मंजूरीबाबत शिक्षण संचालक, 
(प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांस करावयाचा अर्ज. 


दिनाक ee a न 
प्रति, 
शिक्षण संचालक, (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), 
महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 
विषय:- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने 
अंतर्गत सभासदाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास 
सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 
महोदय, 


श्री» औमत्ी eee , पदनाम, (शाळेचे नाव) हे जिल्हापरिषदेतील/मान्यता प्राप्त 
खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, यांचे दिनांक --------- रोजी निधन झाले. सदर कर्मचारी सेवेत असतांना 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना या योजनेचे सभासद होते. उपरोक्त 
कारणामुळे कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आल्यामुळे शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक अंनियो- 
२०१८/प्र.क्र.१४४/सेवा-४ दि. डिसेंबर, २०१८ अनुसार सानुग्रह अनदान मिळणेबाबत त्यांनी नामनिर्देशित 
केलेल्या व्यक्‍तीचा / नामनिर्देशन नसल्याने कायदेशीर वारसदाराचा अर्ज प्राप्त झालेला आहे. त्या अनुषंगाने 


सदर कर्मचाऱ्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे. 


शालार्थ आयडी / | सेवेतरुजू मृत्यूच्या दिनांकास eee 
=, Soe आल्याच नक rae ee कोषागाराचे 
, पदनाम | DCPS क्रमांक / ल मृत्यू दिनांक | झालेली सेवा / वर्षे / a 
PRAN क्रमांक दिनांक दिवस /महिना 


यासोबत खालील नमुद केल्याप्रमाणे आवश्‍यक दस्ताऐवज सादर करण्यात येत आहे. 
१) नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसदाराचा अर्ज- परिशिष्ट-१ (मुळ प्रत) 
२) मृत्यूचा दाखला (मुळ प्रत) 


३) वारस प्रमाणपत्र (मूळ प्रत) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


8) कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेतील नियुक्‍ती आदेशाची सांक्षाकित प्रत 


५) कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकाचे प्रथम पान तसेच प्रथम नियुक्तीची नोंद असलेल्या पानाची सांक्षाकित 
प्र्त 

६) डिसीपीएस / एनपीएस सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र 

७ कर्मचाऱ्याकडून शासकीय येणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र 

तरी, सदर नामनिर्देशित व्यक्‍ती / नामनिर्देशन नसल्याने कायदेशीर वारस श्री / श्रीमती 

यांना रु.१० लक्ष सानुग्रह अनुदान मिळण्यास शिफारस आहे. 


आपला / आपली विश्वासू, 


स्वाक्षरी 
(आहरण व संवितरण अधिकारी) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


